ज्ञानोबा - तुकाराम पुरस्कार सन २०२०-२१, 
सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. ज्ञातुपु १४२३ (११)/ प्र. क्र. ५५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. सासंमं २०००/ 
प्र. क्र. १७७/ सां.का.२, दि. ०४ जून, २००२. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ज्ञातुपु १४२२ (१३)/ 
प्र.क्र. ३८४/सां.का.४, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.स/६१०, 
दि. २ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन निर्णय :- 

उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये संत साहित्यासंदर्भात लेखन किंवा संतांना 
अभिप्रेत असलेले मानवतावादी कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना दरवर्षी ज्ञानोबा - तुकाराम पुरस्काराने 
सन्मानित करण्यात येते. या पुरस्काराचे स्वरुप पुरस्कार रक्‍कम रुपये ५.०० लाख, मानपत्र व 
मानचिन्ह असे आहे. उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये या पुरस्काराकरीता पुरस्कारार्थीची 
निवड करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने निवड केल्यानुसार खालीलप्रमाणे वर्षनिहाय 
पुरस्कार्थी यांची निवड करण्यात आली आहे 

सन २०२०-२१ करीता श्री. निळकंठ ज्ञानेश्वर गोरे उर्फ ह.भ.प. बाबा महाराज सातारकर 

सन २०२१-२२ करिता स्वामी श्री. गोविंददेव गिरी 

सन २०२२-२३ करीता मा. बाभूळगांवकर शास्त्री महंत 

वरीलप्रमाणे वर्षनिहाय निवड करण्यात आलेल्या पुरस्कार्थींना "ज्ञानोबा - तुकाराम 

पुरस्कार" या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र. झेडडी - २, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०२ कला व 
संस्कृती यांचे प्रचाळन (०४) इतर महोत्सव (०४) (०१) इतर महोत्सव (कार्यक्रम) (२२०५ १६०५) - ५० 
इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्ञातुपु १४२३ (११)/ प्र. क्र. ५५/सां.का.४ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०३१७१४५१८९२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

८. निवड समितीचे सर्व मान्यवर अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालयामार्फत) 

९. सर्व सन्माननीय पुरस्कार्थी ( संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालयामार्फत) 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१५.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


